विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त 


पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २० एप्रिल,२०२१ 


वाचा: - (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.२००१/१८८७/प्र.क्र.६४/०१/१६-ब, 
दि.२५ मे,२००४ 
(2) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/१६-ब 
दि.२९ डिसेंबर,२०१७ 
(३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग ,क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.१८.०२.२०२१ 
प्रस्तावना- 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिनांक ४.८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन 
तत्कालिक परिस्थितीत शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्यासंदर्भात संदर्भाधिन क्र.२ 
येथिल दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्‍त 
ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. 


राज्य शासनाने मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांच्या दि.४.८.२०१७ च्या निर्णयाविरोधात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ प्रलंबित असून 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.४.८.२०१७ च्या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली 
नाही. त्यामुळे मागील सुमारे साडेतीनवर्षापासून पदोन्नतीमधीळ पदे मोठ्या प्रमाणावर Rea 
असल्याने संदर्भाधिन क्र.३ येथिल दि.१८.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संदर्भाधिन क्र.२ येथिल 
दि.२९.१२.२०१७ चे शासन पत्र रद्द करून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त १०० टक्के पदे विशेष 
अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता दि.२५.०५.२००४ रोजीच्या सेवाजेष्ठतेच्या 
स्थितीनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते..तथापि,त्यामुळे 
प्रशासकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेला संभ्रम विचारात घेऊन पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील पदे भरण्याबाबत सुधारित आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती.त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब 


शासन निर्णय- 
सामान्य प्रशासन विभागाचे संदर्भाधिन w.2 येथील शासन पत्र ,क्र.बीसीसी-२०१७/ 

प्र.क्र.३१२/१६-ब दि.२९ डिसेंबर,२०१७ व सामान्य प्रशासन विभागाचा संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन 
निर्णय,क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब,दि.१८.०२.२०२१ याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
2. मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरणी दिनांक ४.८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नरतीतीलळ आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील आरक्षित पदे Rat ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत. 
३. जेमागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी संदर्भाधिन क्र.१ येथिल दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आले आहेत,असे अधिकारी /कर्मचारी- 

(31) दि.२५.०५.२००४ रोजी किंवा त्यापुर्वी शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या 
दि.२५.०५.२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील व; 

(ब) दि.२५.०५.२००४ नंतर शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मुळ 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. 
8. उक्त पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशोष अनुमती 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन असतील. अशी कार्यवाही करतांना 
पदोन्नतीमधीलळ आरक्षणाचा लाभ घेऊन सध्याच्या सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेल्या 
कोणत्याही मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना पदावनत करण्यात येऊ नये. 
५. संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.१८.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली 
कोणतीही कार्यवाही रद्द समजण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णय झासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०४२०१२३७५२०२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rasik Ambadas —™: 
Khadse साक cease 


(र. अं.खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


ik Ambadas Khadse 


ient Of Maharashtra, ou=General 
epartment, postalCode=400032, 


प्रति, 
१.माननीय राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.माननीय विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब 


५.माननीय विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 

६.सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

७.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्राळयीन विभाग, 
९.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा) 

१०.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 

११.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२.सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष) 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

१६.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

१७.प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१८.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
१९.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२०.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

२१.सचिव,राज्य माहिती आयोग, 

२२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२३.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२४.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

२५.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२६.संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

२७.आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२८.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

२९.संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

३०. निवड नस्ती १६-ब 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


